सिंधुदुर्ग, सातारा व अलिबाग येथे नव्याने 
स्थापीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात 
प्रथम वर्षाकरीता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान 
आयोगाकडून होणा-या निरिक्षणाकरीता 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास 
राज्य योजनेतंर्गत निधी उपलब्धतेसह 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंसाख-२०२१ /प्र.क्र.१७८/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १८ मे, २०२१ 
वाचा: १ शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/ 
भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४) संचालक,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन,मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं /यंसाख / 
रा.यो./शावैम,सिंधुदुर्ग,सातारा,अलिबाग/म/ ४६२०/ २०२१, दिनांक १६.०२.२०२१ 
५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन,मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/ यंसाख/ म/ 
शावैम RASA START, अलिबाग/रा.यो./७८३२/२०२१, दिनांक ४.५.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदूर्ग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा व 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलीबाग येथे नव्याने स्थापित होत असलेल्या महाविद्यालयात 
प्रथम वर्षाकरिता कोणतीही यंत्रसामुग्री उपलब्ध नसल्याने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली 
यांच्या निरिक्षणाकरीता त्यांच्या मानकानुसार शरीररचनाशास्त्र (Anatomy), शारिरक्रियाशास्त्र 
(Physiology) व जीवरसायनशास्त्र (8091801819) या विभागांकरीता आवश्‍यक असलेली खालील 
तक्त्यात नमुद प्रति संस्था रुपये २,९८,५३,७९८/- इतक्या किंमतीची एकूण रुपये ८,९५,६१,३९४/- 
(रुपये आठ कोटी, पंच्यात्नरव लक्ष, एकसष्ठ हजार, तीनशे चौ-यान्नव फक्त) इतक्या किंमतीची 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खाळील अटींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःयंसाख-२०२१/प्र.क्र.१७८/प्रजञा-१ 


शासकीय वैद्यकोय महाविद्यालय व रुग्णालय, सातारा, अलिबाग व सिंधुदुर्ग साठी आवश्‍यक 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा तपशील 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग संख्या | नग किंमत | एकूण रक्‍कम 
शरीररचनाशास्त्र (Anatomy) 
a ड्रिल मशीन २ ८८५० १७७०० 
२ | हॅन्ड सांप्रेफरेब्ली मेटल २ ३००९ ६०१८ 
3 ।बड सॉ फार सेकानींग बॉडी अण्ड | २९७९५० २९७९५० 
लिब्स 
४ | ब्रेन नाईफ २ ८८५ १७७० 
५ | APART कुलर वीथ अरेजमेंट टु कोप १ 1] २३०१०० २३०१०० 
बॉडी 
६ । स्टोरेज cH टु होल्ड १० कॅडेवर्स, | २९५००० २९५००० 
स्टेटीक/मुव्हेबळ ड्युरेबळ cH वीथ 
इनपुट अण्ड आऊटपुट फॅसिलीटी वीथ 
लीड 
७ । प्लास्टीक टॅक्स फार स्टोरींग सॉफ्ट ८ २९५०० २३६००० 
अँण्ड डिसेक्टेड पार्टस्‌ 
८ | डिसेक्टींग इन्स्ट्रमेन्टस फॉर Heath शिंगी ३७७६० ३७७६० 
डिसेक्ठान 
९ । मीट कटींग मशीन फॉर कडेवरीक Led २६५५०० २६५५०० 
डिसेक्ठान 
हिम एम्बॅल्मिंग मशीन शिंका ८८५०० ८८५०० 
| 99 | q | मायक्रोस्कोप मोनोक्युलर ६० १८२९० १०९७४०० 
१२ | feast मायक्रोस्कोप २ ३१८६० ६३७२० 
१३ | मायक्रोटोम रोटरी शिका २३६००० २३६००० 
१४ | मायक्रोटोम स्लेज लार्ज कटींग a a ८८५०० ८८५०० 
१५ | पॅराफिन एम्बेडिंग बाथ Le २६५५० २६५५० 
१६ | हॉट प्लेट्स फॉर फ्लॅटरींगसेक्कान | 4 | ६४९० ६४९० 
१७ | आर्टिक्युलेटेड स्केलेटन सेट ५ ४७२०० २३६००० 
१८ | बोन्स (डिस आर्टिक्युलेटेड) सेट २० १४१६० २८३२०० 
एकूण ३५१४१५८ 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःयंसाख-२०२१/प्र.क्र.१७८/प्रजञा-१ 


शासकीय वैद्यकोय महाविद्यालय व रुग्णालय, सातारा, अलिबाग व सिंधुदुर्ग साठी आवश्‍यक 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा तपशील 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग संख्या | नग किंमत | एकूण रक्‍कम 
शरीरक्रियाशास्त्र (>॥/5०0099) 

१९ | मायक्रोस्कोप ऑईल इमरान ६० १६८०० १००८००० 

२० | डेमॉन्ट्रेशन आय पीस ३ ३९२० ११७६० 

२१ । डबल डेमॉन्ट्रेरेन आय पीस ३ ३९२० ११७६० 

२२ | स्टेज इनक्युबेटर ॥ जर. | १६८०० १६८०० 

२३ । वेस्टरग्रेन्स We फॉर ईएसआर ऑन २० १४५६ २९१२० 
स्टॅन्ड (वीथ स्पेस पीपेट) 

२४ | deter पीपेट फॉर ईएसआर अण्ड २० ५६० ११२०० 
पीसीवी विथ स्टॅण्ड 

२५ | हिमोग्लोबीन मीटर (सहालीज टाईप) ६० ३९२० २३५२०० 

२६ | हिमोसायटोमीटर ६० २२४० १३४४०० 

२७ | टयुनिंग Wie टाईम मार्कर १००/सेकंद २ १५६८ ३१३६ 

२८ | इलेक्ट्रोडस्‌ २ ५६० ११२० 

२९ | स्पिरीट लॅम्प २ २२४० ४४८० 

३० | मेरिस टेम्बोर २ २८० ५६० 

३१ | परीमीटर प्रिस्टले किंग्ज १०६४० १०६४०० 

३२ | स्फिगमोमनोमीटर (डिजीटल) मर्क्युरी ६० २२४० १३४४०० 
बेस्ड इन्स्ट्रमेन्ट टुबी रिप्लेस्ड वीथ 
सुटेबल अल्टरनेटीव्ह 

33. स्टेथोस्कोप ६० २२४ १३४४०० 

३४ । स्टेथोस्कोप, «= STR CHL a ११२० ११२० 
मल्टीपल इअर पीसेस 

३५ । पॉलीग्राफ्स a २९६८००० | २९६८००० 

३६ | वेनस प्रेशर अँप्रेटस्‌ fe | २२४००० २२४००० 

३७ | स्पायरोमीटर आर्डीनरी षु १६८०० २५२००० 

३८ ।गॅस अँनालायसेस अप्रेटस हॅल्डन = | ३३२०८०० | ३३२०८०० 
स्टुडन्ट टाईप 

३९ । वेन स्लायक्स्‌ अँप्रेटस्‌ मॅनोमेट्रीक ॥- शी. | १४०००० १४०००० 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःयंसाख-२०२१/प्र.क्र.१७८/प्रज्ञा-१ 


शासकीय वैद्यकोय महाविद्यालय व रुग्णालय, सातारा, अलिबाग व सिधुदुर्ग साठी आवश्‍यक 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा तपशील 
अ.क्र यंत्राचे नांव नग संख्या | नग किंमत | एकूण रक्‍कम 
४० ।]ोरीन्टोने स्टलिंग fam Q १७९२० ३५८४० 
(इलेक्ट्रीकली ड्रिव्हन) 
४१ । गॅस अनालायझर ऑंटोमेटीक फार शकी ३४७९२८० । ३४७९२८० 
COR, ०२, N2 
४२ | लो वॉल्टेज युनिट फॉर टॅपिंग २ अँण्ड २ ५६०० ११२०० 
४ वॉल्ट्स फॉर स्टिमुलेशन 
४३ | इलेक्ट्रोमग्नेटीक टाईम मार्कर २ १६८० ३३६० 
४४ | डग्लस बॅग कंप्लीट [et | १०६४० १०६४० 
४५ । बसल मेटाबलीसम अँप्रेटस | a. | ८४००० ८४००० 
४६ । मोसोस एर्गाग्राफ Lae | २५७६० २५७६०० 
४७ । क्लिनिकल थर्मोमीटर (मर्क्युरी बेस्ड ६० ५६० ३३६०० 
इन्स्ट्रमेन्ट टु बी रिप्लेस्ड वीथ सुटेबल 
अल्टरनेटीव्ह 
४८ | कंपास अंस्थेसीओमीटर ३० २२४० ६७२०० 
४९ | थर्मो-एस्थेसीओमीटर ३० २२४० ६७२०० 
५० | अल्गोमीटर २५ ११२०० २८०००० 
५१ | अँप्रेटस फॉर पेसीव्ह मुव्हमेन्ट a ८४००० ८४००० 
५२ | नी हॅमर ३० ३३६ १००८० 
43 स्टेथोग्राफ २५ ३३६० ८४००० 
५४ । बायसीकल एर्गोमीटर 1१ | ७२८००० ७२८००० 
५५ | ओल्फॅक्टोमीटर शिंक ७८४०० ७८४०० 
५६ | ऑप्थल्मोस्कोप ५ २०१६० १००८०० 
५७ | स्किमॅटिक आय a 3820 ३९२० 
५८ | फेकोस्कोप २ ६७२०० १३४४०० 
५९  । पेरीमीटर वीथ चार्ट (लिस्टर्स) 2 ५०४०० १००८०० 
६० | कलर RUA लटर्न Uso ग्रीन Lo. | २१२८० २१२८० 
६१ | मॅडॉक्स रॉड he १ | १३४४ १३४४ 
६२ | न्युटन कलर व्हील [| ३९२० ३९२० 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकःयंसाख-२०२१/प्र.क्र.१७८/प्रज्ञा-१ 


शासकीय वैद्यकोय महाविद्यालय व रुग्णालय, सातारा, अलिबाग व सिधुदुर्ग साठी आवश्‍यक 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा तपज्ञील 
अ.क्र यंत्राचे नांव नग संख्या | नग किंमत | एकूण रक्‍कम 

६३ । ट्युनिंग फोक टु टेस्ट हिअरिंग ३२- ३० १३४४ ४०३२० 
१०००० cps (set - १०० २५६ ५१२ hz) 

६४ । डायनामोमीटर | आ. | १६८०० १६८०० 

६५ । ऑटोस्कोप शिंक न १४००० १४००० 

६६ ।स्टापवाव १५ ८४० १२६०० 

६७ । मल्टिचनळ फिजिओग्राफ 3 चेनल 2 ९५२००० १९०४००० 
कंप्किट dig अँक्सेसरीज 

६८ | tose फिजिओग्राफ (सिंगल चॅनल) द २८०००० १६८०००० 
वीथ अँक्सेसरीज 

६९ | सेंट्रीफ्युज हाय स्पीड वीथ टेक्नोमीटर tL | ३९२०० ३९२०० 

७० | कलरीमीटर मीटर फोटोइलेक्ट्रिक 1 =] १३४४० १३४४० 

७१ | मायोग्राफ स्टॅन्ड २ २२४० ४४८० 

७२ | पीएच मीटर इलेक्ट्रीक ॥_ | १३४४० १३४४० 

७३ | इलेक्ट्रांनीक स्टीम्युलेटर 1 १ | १३४४० १३४४० 

os । थर्मामीटर Jor, मायक्रोस्लाईडस्‌ 1] ६१६०० ६१६०० 
अँण्ड ग्लासवेअर 

oy | डिजीटल फिजिओग्राफ शिळे आ ११२०००० ११२०००० 

og | ईसीजी मशीन २ ५६००० ११२००० 

एकूण १९४७४८४० 
जीवरसायनशास्त्र (Biochemistry) 

७७ | अंनालायटीकल बॅलन्स्‌ अप टु २०० २ १००३०० २००६०० 
ग्राम/१ग्राम इन्क्रिमेन्ट 

७८ | युरिनोमिटर कॅलिब्रेटेड (मर्क्युरी बेस्ड २५ ११२१ २८०२५ 
इन्स्ट्रमेन्ट टु बी रिप्लेस्ड dy अदर 
अल्टरनेटीव्ह) 

७९ | हॉट एअर ओव्हन (more than २०० 2 ८८५०० १७७००० 
ltrs. ) 

८० | डिजीटल कलरीमिटर षु ४४२५० २२१२५० 

८१  । स्टुडन्ट मायक्रोस्कोप 1१0 | २०६५० २०६५०० 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकःयंसाख-२०२१/प्र.क्र.१७८/प्रजञा-१ 


यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा तपज्ञील 


शासकीय वैद्यकोय महाविद्यालय व रुग्णालय, सातारा, अलिबाग व सिंधुदुर्ग साठी आवश्‍यक 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग संख्या | नग किंमत | एकूण रक्‍कम 
८२ । ग्लुकोमीटर वीथ era (फॉर | २९५० २९५०० 
पीओसीटी) 
८३ | थर्मामीटर 0-240°c (mercury based 4 २६६ १३३० 
instrument to be replaced with 
suitable ulternatives) 
८४ | सेमी आटो अनालायझर 2 300200 ६०१८०० 
८५ | distort वॉटरबाथ २ २०६५० ४१३०० 
८६ | कॉन्सटन्ट टेम्परेचर वॉटर बाथ cH |_| ६४९०० ६४९०० 
कॅपॅसीटी (Temperature range 4 - 
COG 
८७ (dts क्लिनिकल फॉर > ८ २ ४१३०० ८२६०० 
Tubes 
८८ | पीएच मीटर ऑफ वाईड रेंज डिजीटल ५ ४४२५० २२१२५० 
८९ | फिक्स वॉल्युम पीपेट्स - १ एमएल 1 “aor :| १८२९० १८२९०० 
९० | 9.4 एमएल शिळे आ १८२९० १८२९०० 
९१ | 0.02 एमएल 1१0 | १८२९० १८२९०० 
९२ | 0.09 एमएल it येव | १८२९० १८२९०० 
९३ | 0.02 एमएल शिळ | १८२९० १८२९०० 
९४ । बॉटलडिस्पेनर्स 1१0 | ८८५० ८८५०० 
९५ | वेरियेबल अँण्ड फिक्स वाल्युम मायक्रो १५ ६१९५ ९२९२५ 
ऑटो पिपेटस्‌ 
९६ | एलिझा रिडर ॥ 1 ed २६५५०० २६५५०० 
९७ | एलिझा aR Em २५३७०० २५३७०० 
९८ | वेक्युटेनर ट्युब शिक ५९०० ५९०० 
९९ | पीसीआर मशीन a] १७७००० १७७००० 
१०० | ओअबीजी मशीन Lo ५९०००० ५९०००० 
| 909 | आटो अनालायझर ॥_ oes | १७७००० १७७००० 
१०२ । कम्प्लीट क्रोमॅटोग्राफौक युनिट फार २ ५९००० ११८००० 
पेपर अण्ड टीएलसी 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकःयंसाख-२०२१/प्र.क्र.१७८/प्रशा-१ 


शासकीय वैद्यकोय महाविद्यालय व रुग्णालय, सातारा, अलिबाग व सिधुदुर्ग साठी आवश्‍यक 


यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा तपज्ञील 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग संख्या | नग किंमत | एकूण रक्‍कम 
१०३ । कम्प्ळीट इलेक्ट्रोफौरेसीस अँप्रेटस = | ५३१०० ५३१०० 
वीथ पावर सप्लाय (पेपर पेज अगारोस) 
१०४ | डेन्सिटोमीटर वीथ कम्प्युटर Lees १२३९००० | १२३९००० 
१०५ | वॉर्टक्स Alea २ ११२१० २२४२० 
१०६ | इनक्युबेटर २ ४४२५० ८८५०० 
१०७ | फ्युम कपबोर्ड Le | २८९१०० २८९१०० 
१०८ | डिजीटल अनलायटीकल बॅलन्स्‌ ॥_ | ४१३०० ४१३०० 
१०९ | बलन्स्‌ मायक्रो शिंक २८३२०० २८३२०० 
११0 | स्पेक्ट्रोफोटोमीटर = aa २८९१०० २८९१०० 
कुण ६८६४८०० 
एकूण सर्व २९८५३७९८ 
अटी :- 
१. सदर यंत्रसामुग्री / साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस 


राज्ययोजनातंर्गत निधी उपलब्धतेच्या अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४ / प्र.क्र.८२ / भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व 
अनुषांगिक शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन 
करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्‌अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवऱयकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकःयंसाख-२०२१/प्र.क्र.१७८/प्रशा-१ 


qo. 


११, 


१२. 


१३. 


2. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेडहाक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेडा इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 
राहील. 

सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालीळल 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवड्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


समान स्वरुपाची व समान विनिदिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्नीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा 
व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार 
करतांना याबाबत सदर खरेदी झासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक 
संकीर्ण २०१४ / प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात 
आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेस खाळील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 


आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकःयंसाख-२०२१/प्र.क्र.१७८/प्रजा-१ 


मागणी क्र.एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण प्रशिक्षण व संशोधन , 
१०५ - विषमचिकित्सा - राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(१०५) (०३) वैद्यकीय महाविद्यालये 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (योजनांतर्गत) 
सांकेतांक क्रमांक (४२१० १६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


Se सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१८११२१०५०२१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 

MURLIDHAR 

RAO DAHALE 

(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. महालेखाकार - १ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई . 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग 


५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,सातारा 

६. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग / सातारा / अलिबाग 
८. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


